उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी- 
चिंचवड कार्यरत असलेल्या औद्योगिक 
शिक्षण मंडळ, चिंचवड, पुणे यांच्या 
मालकीच्या इमारतीच्या भाड्याच्या रकमेस 
मंजूरी देण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.११०/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०१६ 


वाचा : परिवहन आयुक्त यांचे पत्र क्र. पआका/का-१५/योजनेत्तर/पुरवणी मागणी/११६/२०१५-१६, 
दि.०५.०१.२०१६ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 

परिवहन आयुक्त कार्यालयाने संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केलेल्या औद्योगिक शिक्षण मंडळ, 
चिंचवड,पुणे यांच्या मालकीच्या असणा-या व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड 
कार्यरत असणा-या इमारतीच्या भाड्यासाठी सादर केलेल्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास अनुसरुन 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पिंपरी-चिंचवड या कार्यालयाच्या भाड्यापोटी द्यावयाच्या 
रु.१,०१,४८,०००/- (रुपये एक कोटी एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेस शासनाची 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये "मागणी क्र. बी-३, २०४१, 
वाहनावरील कर, (०२) प्रादेशिक कार्यालय, (०२)(०१) प्रादेशिक कार्यालय, (२०४१ ००३६) १४- 
भाडेपट्टी व कर या लेखा Boast उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेशा, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक.३२७/अर्थ-११, दि.१९.०३.२०१६ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०३२९१११२५११८२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vij 
J ay arashtra, ou=Desk Officer, 
stalCode=400032, st=Maharashtra, 
jay Madhukar Lite 


Madhukar Lite ©" 


Date: 2016.03.30 10:44:08 +05'30' 


(विजय fese ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vijay Madhukar Lite 
DN: c=IN, o=Government Of 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल, यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.११०/परि-४ 


२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.प्रधान सचिव परिवहन यांचे स्वीय सहायक 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १, मुंबई 

६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 
८. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे 

९. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड,पुणे 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी,कोषागार कार्यालय,पुणे 

१३. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

१४. निवड नस्ती, परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


